दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते 
गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पद सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 
४ था मजला (मुख्य), हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा:- १. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ 

२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ४.१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र-२५१ 
दि.क.२,दि. १२.११.२०२०. 

४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१ 
दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण११४/दि.क्र.२ (सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग) दि. ०६.०२.२०२१ चे अर्धशासकीय पत्र. 

६. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/अपंग/प्रशा-१/ 
६८८, दि.०५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 


identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on दि. o¥.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित 
केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदे सुनिश्चित करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा 
जास्त नसेल इतक्या कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे 
पुनर्विलोकन करुन सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम-३३ नुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक व 
न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाचा दि. ०२.०२.२०२१ चा झासन निर्णय तसेच संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.०५.०२.२०२१ चे पत्र विचारात घेऊन नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण 
संचालनालयाकरीता या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासह सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३०२१०५०३५१४२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 


CHAUDHARI 
Date: 2021.03.02 11:39:30 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- विवरणपत्र-अ 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (नगर विकास) मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, (नवि-१/नवि-२) मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. सर्व सह संचालक, नगर रचना, .............. 
१४. सर्व उप संचालक, नगर रचना,............... 
१५. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना,................... 
१६. कक्ष अधिकारी (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती/नवि-२७. 


KkKKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.:- संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७, दि. ०२ मार्च, २०२१९ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-“अ” 


अ.क्र. | पदनाम | शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
१. | संचालक, S,ST,W,CL, | a) D,HH नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाचे विभाग | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
नगर रचना | ४ ९५, 3४, ९ | 0 04 OF. BL. प्रमुख म्हणून काम करणे. अधिनस्त सर्व कार्यालयांवर | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
Dw, AAV ।' _। संनियंत्रण ठेवणे. त्यासाठी वेळोवेळी दौरे काढणे, स्थळ | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
9) SLD | निरीक्षण करणे, विकास योजना, प्रादेशिक योजनांची | येईल. 
d) ॥४॥॥) involving त्यांच्या अंमलबजावणीवर 
(a) (0 (९) above | छाननी करणे, त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, 
शासकोय संदर्भावर आवश्यक तेथे स्थळ निरीक्षण करुन 
अहवाल देणे. अपिल प्रकरणात सुनावणी देणे व निर्णय 
घेणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेणे, 
अधिकाऱ्यांचा सेबा अभिलेख, पदोन्नती, सेवाविषयक 
बाबी या अनुषंगाने कार्यबाही करणे. नगरपालिका, 
महानगरपालिका यांना जमीन नियोजनाचे संदर्भात 
मार्गदर्शन करुन विकास योजनांची प्रसिध्दपूर्व व मंजूरीपूर्व 
छाननी करुन शासनास मंजूरीसाठी सादर करणे इत्यादी. 
२. । सह संचालक, | S,ST,W,CL, | a) 9, पप नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाचे प्रादेशिक प्रमुख | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
नगर रचना | 7 ९७, 3४, € | 0) 2000८, म्हणून काम करणे आणि त्यानुसार त्यांच्या विभागातील | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
Dw, ५७५ । _ स्थानिक स्वराज्य संस्थाना नगरविकास विभागांर्गत कर्ज | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
८) SLD | अनुदान स्वरुपात आर्थिक तरतुद उपलब्ध करुन देणे व । येईल. 
d) ॥॥) involving 


(a) to (c) above 


त्याच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे. त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयास नगर रचनेच्या 
दृष्टीकोनातून तांत्रिक सल्ला देणे. तसेच मालमत्तेचे 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


am.) पदनाम । शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
मुल्यांकन करण्यासाठी नोंदणी महानिरिक्षक यांना सहाय्य 
करुन शासकीय महसुल जमा करुन देणे तसेच शासकोय 
हित लक्षात घेऊन महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने 
धोरण ठरविणे इत्यादी. त्यासाठी आवश्यक तेथे स्थळ 
निरीक्षण व दौरे करणे. 
३. । उप संचालक, | S,ST,W,CL, | a) D,HH नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाच्या नगर रचना | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
नगर रचना | MF, ९७, 3४, ८ | 9 2910. । योजना, विकास योजना, प्रादेशिक योजना यांचे वाचन | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
0७%, ३७७  ।करणे, छाननी करणे, नकाशांना मंजूरी देणे. | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
9 SLID । महानगरपालिका / नगरपालिका विकास नियंत्रण | येईल. 
d) ॥॥) involving 


(a) to (c) above 


नियमावली, पर्यावरण संरक्षण, याबाबत मार्गदर्शन करणे. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगर रचना अधिनियम-१९६६ नुसार 
प्रदत्त असलेल्या ब सदरहू अधिनियमाच्या कलमानुसार 
कार्यबाही करणे. विकास योजनांचा खर्च स्थानिक 
संस्थाकडून वसुल करणे, नगर रचना योजना, विकास 
योजना, प्रादेशिक योजना यामधील प्रस्तावांच्या 
अंमलबजावणीवर व त्या करिता शासनाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या वित्त सहाय्याच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे. नगर 
पालिकांना वारंवार भेटी देऊन विकास योजनांच्या 
कामाकरिता मार्गदर्शन करणे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन, 
ग्रामविकास नियोजन, महाराष्ट्र नगरपरिषद 
अधिनियमान्वये इमारतीचे कर मूल्यनिर्धारण याबाबत 
मार्गदर्शन करणे. प्रादेशिक योजना तयार करणे, विकास 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. पदनाम | शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*च01॥९१18101 
तळटीपमध्ये 
योजना तयार करणे, वाहतुक ब परिवहन योजना तयार 
करणे. विकास योजनांची प्रसिध्दपूर्ब ब ASRS छाननी 
करुन शासनास मंजूरीसाठी सादर करणे. 
४. | सहायक S,ST,W,CL, | a) D,HH नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाचे जिल्हास्तरीय | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
संचालक, | MF. RW,SE,C | 9 091050. | कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणे, विकास योजना, नगर | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
TR Saal DwAAV | रचना योजना सर्वेक्षण करुन तयार करणे, त्यांचे वाचन व | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
ही involving | त्या अनुषंगाने तांत्रिक अभिप्राय देणे, कर निर्धारण येईल. 
(a) (0 (2) above । प्रकरणी सुनावणी देणे. तसेच जिल्हाधिकारी यांना जमीन 
वापराच्या तांत्रिक बाबीसंबंधी शासकीय योजनाबाबत 
सल्ला देणे तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरणांकडून 
आलेल्या अभिन्यास प्रस्तावांची छाननी करुन तांत्रिक 
सल्ला देणे. प्राप्त होणाऱ्या भूसंपादन प्रस्तावाची छाननी 
करुन मूल्यांकन अंतिम करणे. तसेच पुनर्वसन नकाशा 
तयार करणे तसेच नगरपरिषदांना भेटी देऊन भूबापराचे 
नियोजनाच्या दृष्टीने तांत्रिक सल्ला व मार्गदर्शन करणे, 
नगर रचना योजनांचे लवाद म्हणून काम करणे. 
५  । नगर S,ST,W,CL, | a) D,HH 1) नगर रचना संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
रचनाकार |, ९७, 3७ ८ | 9 OA OF. Ble | जिल्ह्यातर्गत शाखेच्या कार्यालयाचे अधिकारी म्हणून काम | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
0७, AAV.  । करणे, जमिनीचे नियोजन आणि मूल्यमापन यांच्याशी | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
र व तत संबंधित सर्व बाबींशी निगडीत आणि मदत करणे. | येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 
*abbreviation 


तळटीपमध्ये 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


(a) to (c) above 


प्रादेशिक योजना, विकास योजना, नगर रचना योजना, 
ग्राम योजना. जमिनीचा आराखडा तयार करणे, जमीन 
आणि इमारतींचे मुल्यमापन ब संपादन, महापालिकेच्या 
अधिनियमानुसार रेट, अकृषी मूल्यांकन इत्यादीबाबत 
त्या-त्या परिसराचा नगर रचनेच्या दृष्टीकोनातून विचार 
करुन मुल्य निश्‍चितीकामी मार्गदर्शन करणे. 

॥) विशेष_भूसंपादन अधिकारी (नगर रचनाकार) 
भूसंपादन कायद्यातील १८९४ च्या तरतुदीनुसार भूसंपादन 
कार्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन 
शाखेशी समन्वय साधुन भूसंपादनाची प्रभावी 
अंमलबजावणी होणेकामी महसुल विभागाला मदत करणे 
तसेच प्राप्त निवाडयाची छाननी करुन जाहीर करणे व 
त्याकामी संबंधिताना मोबदला रक्‍कम प्रदान करणे. तसेच 
नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, (न्यायालय संदर्भ) वर्ग -१ 
या नात्याने भूसंपादन प्रकरणी न्यायालयात उदभवणा-या 
न्यायालीयीन प्रकरणात शासनाची प्रभावीपणे बाजु मांडणे 
इत्यादी 


सहायक नगर 
रचनाकार / 
रचना 
सहायक 


S, ST, W, CL, 
MF, RW, SE, C 


D, HH 

OA, OL, BL, 
OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

SLD 

MD _ involving 
(a) to (c) above 


विभागामध्ये सनर हे पद तांत्रिक संवर्गात सर्वात कनिष्ठ 
असून विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या पायाभूत तांत्रिक 
कामासंबंधीचा मुख्य कणा आहे जिल्हा स्तरावर 
असलेल्या प्रत्येक शाखा कार्यालयामध्ये ५ ते ६ पदे असून 
त्यांना संपूर्ण जिल्ह्यातील विकास परवानगी / बांधकाम 


उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 


सहाय्यासह 
येईल. 


ग्राह्य धरण्यात 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. | पदनाम । शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
परवानगी, जोते तपासणी पूर्णत्वाचा दाखला/ बिनशेती 
प्रकरणांची छाननी ब भूसंपादन निवाडा छाननी कामी 
बृहतआराखडा तयार करणे,निवाडा छाननी करणे,मनपा 
ब नप यांना तांत्रिक सल्ला/मार्गदर्शन करणे यांसाठी 
जिल्हाभर फिरून अशी प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण 
करावी लागतात. तसेच नगरपरिषदेसाठी नवि-६ (ए) 
योजनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास 
आराखडयातील योजनांची अंमलबजावणी आणि 
अंदाजपत्रकाची तयारी ब छाननी करताना कार्यकारी 
अभियंता / उप अभियंता यांना सहाय्य करणे. 
७. । स्वीय सहायक | $, व्र W,BN, | a) B, LV विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांचे दूरध्वनी | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
PES : Bee पहाणे, श्रुतलेखन घेणे, टंकलेखन घेणे इत्यादी साधने आणि उपकरणे यांच्या 
OAL, CP, LC, Dw, सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
AAV येईल. 
d) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
८. | प्रशासन S,ST,W,RW, | a) B, LV महाराष्ट्र नागरी dar नियमातील विविध तरतूदी ब | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
अधिकारी धि री SE, H, C, MF b) D, HH प्रचलित धोरण विविध साधने ने आणि णि उपकरणे यांच्या 
अधिका ०) 0.७५, OL, BL, | शासनाचे प्रचलित धोरण विचारात घेवून विविध | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
041. छा.09, CP, | नियमातील बाबींचे अनुषंगाने मार्गदर्शन करणे. | SEPANG ग्राह्य act 
LC, Dw, AAV, MDy वव ता येईल. 
त) MI प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवणे / मुख्य कार्यालयातील 
2 aa Involving (५ | आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याची जबाबदारी पार 
above पाडणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 


& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 
LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ 92 पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. पदनाम | शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
९. | उच्च श्रेणी व र 1. ne विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांचे दूरध्वनी उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
लघुलेखक शिते, "०६० BL, पहाणे, श्रुतलेखन घेणे, टंकलेखन घेणे इत्यादी साधने आणि उपकरणे यांच्या 

OAL, CP, LC, Dw, सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
AAV येईल. 
d) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 

१०. | निम्न श्रेणी व व = B, me विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांचे दूरध्वनी | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 

लघुलेखक 2 5 OA. OL, BL, पहाणे, श्रुतलेखन घेणे, टंकलेखन घेणे इत्यादी साधने आणि उपकरणे यांच्या 

OAL, CP, LC, Dw, सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
AAV येईल. 
d) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 

११. | अधीक्षक ie W, RW, a) B, me महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतील विविध तरतूदी a) उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 

9 > > D, साधने आणि यांच्या 
“i OA. OL, BL, BA, | शासनाचे प्रचलित धोरण विचारात घेऊन सेवाविषयक साधने आणि उपकरणे यांच्या 
OAL CP LC: Dw | बाबींच्या अनुषंगाने कनिष्ठांना मार्गदर्शन करणे. सहायक — आहय उक जात 
d) SLD, MI जन माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे. अपिलीय न 
> MD involving) | प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाकडे सुनावणीस उपस्थित 
0 (d) above 
राहणे. 
१२. | प्रथम लिपिक | 5, 5, ७, २७, | a)B,LV बर नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजात सहाय्य करणे. । उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
SE, H, C, MF b) D, HH 


c) OA,BA, OL, BL, 
OAL, BLOA, CP, 
LC, Dw, AAV 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. | पदनाम । शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
d) SLD, MI 
e) MD Involving (a) 
to (d) 
above 
१३. । प्रमुख S, ST, W, BN, L, | a) D, HH संपूर्ण राज्यातील विविध कार्यालयांकडून रेखाकला | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
आरेखक ee ee ie Dw, । शाखेच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्तावांवर वरिष्ठांकडे | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
AAV सादरीकरणे करणे तसेच विकास योजना / प्रादेशिक | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
ना (M),SLD, । योजना / नगर रचना योजना कामी प्राप्त नकाशे संरक्षित | येईल. 
d) MD Involving (a) करणे. 
to (९) above 
१४. | सहायक Seat र. र. प उक्त नमूद प्रमाणे प्रात नकाशांचे वर्गीकरण करून | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
आरेखक , MF, »$ , : : वरिष्ठांकडे साधने आणि यांच्या 
आरेखक OAL, CP, LC, Dw, वरिष्ठांकडे सादर करणे साधने आणि उपकरणे यांच्या 
AAV सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
०) ASD (M), SLD, येईल. 
MI 
d) MD Involving (a) 
to (c) above 
१५. | वरिष्ठ लिपिक | S, ST, W, MF, | a)B, LV अधीक्षक व प्रथम लिपिक यांचे कर्तव्यातील नमूद | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
RW, SE, C b) D, HH कामकाजाच्या अनुषंगाने > ने वरिष्ठांच्या 5 सुचनेनुसार ने साधने ने आणि णि उपकरणे यांच्या 
©) 0>. ग. BL, BA, | कामकाजाच्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
OAL, CP,LC, Dw, | कामकाज करणे. महसुली रकमा जमा करणे. तसेच, | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
AAV, MDy नगररचना संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील | येईल. 
d) SLD, MI, pag याव रल ce eT वती 
0) MD involving (a) । कार्यालयांमधील प्राप्त रकमांचा व खर्चाचा हिशेब ठेवणे व 
to (त) above आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. | पदनाम | शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
१६. | कनिष्ठ 5, ST, W, MF, | a)B,LV वेतन देयके, प्रवास देयके कार्यालयीन खर्चाची देयके, | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
लिपिक a 3 2 ठा. BA BL. | भ.नि.नि.देयके, वैद्यकीय खर्चाची देयके इ. तयार करणे. | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
OAL,CP,LC,Dw, । तसेच वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार कामकाज करणे व | सहाय्यासह We धरण्यात 
AAV, MDy टंकलेखन करणे. येईल. 
d) ASD (M), SLD, 
MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
१७. | कनिष्ठ S, ST, W, BN, L, | a) D, HH जडवस्तू संग्रह संबंधी सर्ब कामकाज पाहणे, नकाशे | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
आरेखक ee ie 200८012, | काढणे, नकाशे रंगवणे, प्राप्त नकाशांचे वर्गीकरण करून | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
AAV वरिष्ठांकडे सादर करणे व प्राप्त प्रकरणांवर अभिप्राय | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
व (M),SLD, | देणे. नकाशाचे आरेखन करणे/ प्लॅन तयार करणे. झोन | येईल. 
d) MD Involving (a) | दाखला तयार करणे तसेच विकास परवानगी / बांधकाम 
to (0) above परवानगी बाबतचे प्रस्तावास अभिप्राय देणे. 
१८. | अनुरेखक | S. डा, ७, BN, 1, | a) D, HH जडवस्तू संग्रह संबंधी सर्ब कामकाज पाहणे, नकाशे | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
४८८५७५४०७८ ००१४५९७, | काढणे, नकाशे रंगवणे, विभागाच्या शाखा कार्यालयांमध्ये | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
AAV नकाशांचे आरेखन करणे, प्लान तयार करणे, झोन | सहाय्यासह Wel धरण्यात 
aa (M),SLD, । दाखला तयार करणे तसेच प्राप्त बिकास परवानगी / | येईल. 
d) MD Involving (४) | बांधकाम परवानगी बाबतचे प्रस्ताबांवर अभिप्राय 
to (c) above प्रस्तावित करणे. 
१९. । नाईक SST WENT फे, la शिपाई कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
SEH,C c) OL, OAL, CP, साधने आणि उपकरणे यांच्या 
LC, Dw, AAV सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
d) ASD (M), ID, येईल 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. | पदनाम । शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
२०. । निलमुद्रक त ® B, mi नकाशाच्या निलमुद्रीत प्रती काढणे उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
SEHC 0 OL, OAL, CP, साधने आणि उपकरणे यांच्या 
LC, Dw, AAV सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
d) ASD (M), ID, येईल. 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
२१. | चक्रमुदक त्त ° B, mae चक्रमुद्रीत करणे उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
कः क्र M ’ D, साधने आणि यांच्या 
SEH C 0 OL, OAL, CP, साधने आणि उपकरणे यांच्या 
LC, Dw, AAV सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
6) ASD (५), ID, येईल. 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
२२. | आदेशिकावाह eee My MF, ह) क टपाल वितरित करणे. उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
कि ©) OA, OL, CP. साधने आणि उपकरणे यांच्या 
LC, Dw, AAV सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
१) ASD (M), ID, येईल. 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
२३. | दप्तरबंद तय as 1. a प्रकरणे संबंधित धारिकेत दाखल करणे उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 
SEHC ©) OL, OAL, CP, साधने आणि उपकरणे यांच्या 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


*abbreviation 


तळटीपमध्ये 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 


LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
येईल. 


२४. | शिपाई 


S,ST,W,BN,L,K 
C, PP, MF, 
SE,H, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


कार्यालयीन साफसफाई, टपाल, वरिष्ठांनी वेळोवेळी | उमेदवार योग्य त्या सॉफ्टवेअर, 


सुचित केलेली कामे करणे इ. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात 
येईल. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
Date: 2021.03.02 11:39:55 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 

& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, 0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 

LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IlIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


